अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२१-२२ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व WIA (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८४३)” 
मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : १२ मे, २०२१ 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६ एप्रिल, २०२१ 
२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. 
१५ एप्रिल, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ 
च्या अधिका-यांचे वेतनखर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष सन २०२१-२२ 
करिता ०१, वेतन साठी रुपये ५०.८१४८ कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 
सदर तरतुदीपैकी जिल्हा परिषदांना वेतनासाठी रुपये ५.०८१४ कोटी इतके अनुदान वाचा मधील 
अनुक्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आले आहे. आता जिल्हा परिषदांचा सन 
२०२०-२१ मधील वेतनखर्च विचारात घेऊन जिल्हा परिषदांना पुढील वेतन अनुदान वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


झासन निर्णय:- 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (09)(09) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ च्या अधिका-यांचे वेतन खर्च भागविण्यासाठी 
या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये २,००,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी wad ) इतके अनुदान संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त 
अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही 
दक्षता घेण्यात यावी. 


a सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या Offline 
पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


8. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


प. या झासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२२३ 


पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८४३) ०१, वेतन” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ६ एप्रिल, 
२०२१ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्सप्रणाळीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व 
शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१२११०२०२६७२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Balasaheb Babasaheb 
Hajare 
Ba | asa h e b DN: cn=Balasaheb Babasaheb Hajare, 
z o=Mantre ou=Water Supply and 
Sanitation Department, 
Ba b a 5 a h e b H aj a re email=balasaheb.hajare@nic.in, c= 
Date: 2021.05.12 13:21:17 +05'30' 


(बाळासाहेब हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


IN 


प्रत, 
१. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 
१३.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१४.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दिनांक १२ मे,२०२१ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय/उप विभागीय आस्थापना (२२१५१८४३)" 


ठाणे 
पालघर 
रायगड 
रत्नागिरी 
सिधुदुर्ग 
नाशिक 
धुळे 
नंदुरबार 
जळगांव 


AIA! GS] OM] o£] ०९८ | wy] “> | -0 


-०| Oo 
o;/ Oo 


पुणे 
सातारा 
सांगली 
सोलापूर 
कोल्हापूर 
औरंगाबाद 
जालना 
परभणी 
हिंगोली 
बीड 
नांदेड 


AI] VD] A] VD] -0 | -।|-2|1-2 1-2 ।|-21-02|-5 
AWW} >) | -0 | 0 | CO] A] ७ | Mm] o£] ०९८ | wy] wv 


लातूर 
बुलढाणा 
अकोला 
वाशिम 
अमरावती 
यवतमाळ 
वर्धा 
नागपूर 
भंडारा 
गोंदिया 
चंद्रपूर 


an] av] ev] ew] A] VD] AV] VD] “) | “2 
WwW) A] OO} 0 | “० | A] GS] Mm] ££] ७८ 


an 
9८ 


एकूण 


सन २०२१-२२ करीता या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात येत असलेले 
वेतन अनुदान 


ais 


rete 


या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५१८४३ खाली वितरीत 


करण्यात येत असलेली एकूण रक्‍कम 
(अक्षरी रुपये) 
ष्र 
पये तीन लाख पस्तीस हजार फक्‍त 
पये दोन लाख फक्त 
पये चार लाख एकोणसाठ हजार फक्त 
पये पाच लाख अटठ्ठ्याऐंशी हजार फक्त 


पये चार लाख तेवीस हजार फक्त 

पये पाच लाख Taal हजार फक्त 
पये चार लाख सहा हजार फक्त 

पये तीन लाख सत्त्याण्णव हजार फक्त 
पये चार लाख सदुसष्ठ हजार फक्त 
पये पाच लाख स Ta हजार फक्‍त 
पये नऊ लाख चोपन्न हजार फक्त 

पये सहा लाख त्रेपन्न हजार फक्त 

पये चार लाख दहा हजार फक्त 

पये आठ लाख सदुसष्ठ हजार फक्त 
पये नऊ लाख Pedy हजार फक्त 


पये नऊ लाख बावीस हजार फक्त 

पये सहा लाख एक्कावन्न हजार फक्त 
पये पाच लाख बत्तीस हजार फक्‍त 

पये तीन लाख त्रेपन्न हजार फक्‍त 

पये तीन लाख चौतीस हजार फक्त 
पये पाच लाख हजार फक्त 

पये सात लाख एक्याऐंशी हजार फक्त 
पये आठ लाख छत्तीस हजार फक्त 
पये सात लाख VHA हजार फक्त 
पये चार लाख छपन्न हजार फक्त 

पये पाच लाख सदतीस हजार फक्‍त 


पये आठ लाख एक्कावन्न हजार फक्त 
पये सहा लाख एक हजार फक्त 

पये सहा लाख पंच्याऐंशी हजार फक्त 
पये नऊ लाख वीस हजार फक्‍त 

पये चार लाख साठ हजार फक्त 

पये चार लाख अठरा हजार फक्त 


पये सहा लाख एकोणसाठ हजार फक्त 
पये चार लाख त्रेचाळीस हजार फक्त 
पये टी फक्त 


Digital 


Balasaheb Babasaheb Hajare 2५८ 


Date: 2 


(बाळासाहेब हजारे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


०२0०९ Supply and 
in, c=IN 


